शुध्दीपत्रक -कौटुंबिक न्यायालय, 


बुलढाणा या न्यायालयासाठी स्वीय 
प्रपंजी खाते उघडण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.७३/का-नऊ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २५ जुले, २०१८ 


वाचा :- १) न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा यांचे जा.क्र. १३/२०१८, दि. २०.३.२०१८ चे 
पत्र. 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.9३/का-नऊ, 
दिनांक : २२ जून, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. (२) नुसार कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा कडील जमा 


रकमासाठी दिवाणी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


दिनांक.२२.०६.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद एक मधील- 
“0] - Personal Ledger Account of Judge, Family Court, Osmanabad.” 
याऐवजी 
“ 0] - Personal Ledger Account of Judge, Family Court, Buldhana.” 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७२६१६०७०१०४१२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kalot 
Law and 


Amogh र ouaalerpeien 


2.5.4.20=1733daf00a6028414c43d0cc10d82acab3b732c4edd 
56e818f8a3b355588753, 


Shyamkant Kaloti यायाय” 


2018.07.26 16:11:50 +05'30' 


(अ.ऱया.कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१ मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कौटुंन्या १११८/प्र.क्र.७३/का-नऊ 


२?) प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बुलढाणा, 

३) न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, बुलढाणा, 

४) महालेखापाल -१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 
५) महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्ष), महाराष्ट्र, नागपूर 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, 

७ वित्त विभाग/को.प्र.-५, मंत्रालय, मुंबई, 

८) विधिवन्यायविभाग, कार्यासन- 23, २४ व २५, 

९)  निवडनस्ती-कार्यासन९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


